राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पीआयपी 
अंतर्गत विविध लेखाशिर्षामध्ये मंजूर 
असलेल्या अनुदानातून आवश्‍यक असलेल्या 
यंत्र सामुग्री व उपकरणाच्या खरेदीसाठी तथा 
प्रसिध्दी व जनजागृती उपक्रमाकरीता 
करावयाच्या निविदा प्रक्रियेच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) उप संचालक (मौखिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/रा.मौ.आ.का./ ख.प्रशासकीय मान्यता/२०२१, दिनांक ०७.१२.२०२१. 
२) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक ०३.१२.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य कार्यक्रम राज्यातील ३४ जिल्ह्यात राबविळा जातो. सदर 
कार्यक्रमांतर्गत दातांच्या, हिरड्यांच्या आणि विविध मौखिक आजारांची तपासणी त्यानुसार 
आव्यक उपचार केले जातात. तसेच सातत्याने मौखिक कर्करोग व इतर मौखिक आजारांचे 
प्राथमिक टप्प्यात निदान व्हावे या उद्देशाने चाळणी शिबिरे आयोजित करण्यात येतात, त्यासंबंधी 
प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक उपाय योजना केल्या जातात. मौखिक आजाराने बाधित जसे की 
दात किडणे, दातांमधून पू येणे, आघात (Dental Trauma, Dento-Alveolar Trauma etc.) यावर 
उपचाराकरीता विविध यंत्र सामुग्री, उपकरणे, साधन सामुग्रीची आवश्‍यकता लागते. त्यानुषंगाने 
Dental Chair Equipment, R.V.G. Unit व Dental Consumables खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत प्रस्तावित केल्यानुसार राष्ट्रीय मौखिक आरोग्य 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात Dental Chair Equipment, R.V.G. Unit व 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य -७ 


Dental Consumables खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेस खालील विवरणपत्रातील 
तपशीलानुसार पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


उपकरणे खरेदीचा तपशिल 
Sr. FMR Particulars Total Qty. Approx,. Approx. Total Cost 
No Code Required Unit Cost 
1 6.1.1.12.1 | Dental Chair 94 4,00,000 3,76,00,000 
Equipment 
2 6.1.1.12.2 | RVG Unit 210 3,00,000 6,30,00,000 
3 6.2.10.1 Dental 317 1,63,000 5,16,82,000 
Consumables 
Total 15,22,82,000 


वित्तीय तरतूद (सन 2029-22 च्या मंजूर पी.आय.पी.नुसार) 


Budget 
FMR Particulars GOI Remarks approved 
(Rs in Lakhs) 
State has proposed funds for the 
Dental Chair procurement of 94 Dental chairs @ Rs. 4 
6.1.1.12.1 पतंगाला lakhs per Dental chair with accessories to 376.00 
quip establish New Oral care facilities at 03 Sub 
district Hospitals and 91 Rural Hospitals 
The State has proposed funds for the 
Any other procurement of 210 RVG X-RAY Machine. 
6.1.1.12.2 | equipment (please | per facility 2.5 lakh for procurement of 630.00 
specify) RVG. X-Ray machine and 0.5 lakhs for 
Computer setup. 
Geneuniiesion State has proposed funds for the 
6.2.10.1 NOHP procurement of consumables for 317 dental 516.82 
care unit @ 1.63 lakhs per unit. 
Total 1522.82 
अटी :- 


१) सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणांची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य -७ 


4) 


कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार HSS नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक 
विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 


उतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmacy Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 
बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे. सदर दर 
हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी 
कृती आराखडा सन २०२१-२२ मध्ये FMR Code ६.१.१.१२.१, ६.१.१.१२.२ व ६.२.१०.१ 
अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी उपलब्ध 
अनुदानाच्या मर्यादेत राहून तसेच प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य -७ 


१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


०२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची तसेच यासंदर्भात काही 
सेवा घ्यावयाची असल्यास ती नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, मुंबई व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 
त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२३१९५५४६२८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78 
f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA7 


17A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AA 
| AX M A N R AO F5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 
cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2022.03.07 16:04:44 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३) संचालक १ व 2, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
४) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५) सहसंचालक (मौखिक आरोग्य), आरोग्य सेवा, मुंबई. 
६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
७) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०६/आरोग्य -७ 


८) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
९) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ud जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

99) ad जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


